शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 
रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या 
लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत 
मूळ अर्थसंकल्पित तरतुदीद्वारे मंजूर निधीमधून १०% 
निधी ८ संस्थांना वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ३० डिसेंबर २०२१ 
वाचा :- 
१ शासन पत्र क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक २७.०८.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/(१०)कंसेवा/ 
अनिवित/आय-१/२०२१-२२/१३११५/२१, दिनांक २८.०९.२०२१ 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा- 
०२, दिनांक ११.११.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(१०) कंत्राटी सेवा या SETH AT सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता एकूण रु. १२४.३२ कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता. त्यातील ४० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरीता १०० % 
निधी बीडीएस प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असून, एकूण ०९ संस्थांना ७५% निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. तथापि या उद्िष्टातंर्गत पुरेसा निधी मंजूर झालेला नसल्याने कंत्राटी तत्वावर 
घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा, वर्ग -४ पदांवरील घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी तत्वावरील सेवा 
तसेच तात्पुरत्या नियुक्‍तीने कार्यरत असलेले डॉक्टर्स यांच्या वेतनाची देयके अदा करण्यासाठी निधी 
अपुरा पडत आहे. त्याअनुषंगाने एकूण ०९ संस्थाना उर्वरित २५% निधी बीडीएस प्रणाळीवर वितरीत 
करण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यास अनुसरून एकूण ०८ संस्थांना मूळ 
अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या १०% निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मंजुरी fest आहे. उक्त ०८ 
संस्थांना सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक 30.92.2029 


उद्दिष्टांतर्गत मूळ अर्थसंकल्पिय तरतुदीद्वारे मंजूर निधीपैकी उर्वरित अवितरित २५% निधीमधून १०% 
एकूण रु. २,६२,११,४००/-(अक्षरी रुपये दोन कोटी बासष्ट लक्ष अकरा हजार चारशे फक्त) इतका निधी 
खालील ०८ संस्थांना वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 
अ.क्र पंस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष क्रमांक मूळ यापुर्वी वितरित ७५ | सदर शासन 
अर्थसंकल्पित | टक्के तरतूद निर्णयाद्वारे 
निधी वितरित करण्यात 
येत असलेली 
रक्‍कम 
णि (०१)(०२) सेंजॉरु, मुंबई १,५०,०० १,१२,५० १५,०० 
(२२१० १५९२) 
2.| (09)(03) गोतेरु, मुंबई २,२७,९१ १,७०,९३ २२,७९.१ 
(२२१० १६०७) 
3.| (०१)(०४) कावआरु, मुंबई १,२४,८० ९३,६० १२,४८ 
(२२१० १६१६) 
हिं (०२)(०३) शावैमरु, औरंगाबाद ६,८४,०९ ५,१३,०६ ६८,४०.९ 
(२२१० १६५२) 
५. | (०२) (०७ मेयो सरु, नागपूर 8,43,84 3,80, 86 ४५.२९. 
(२२१० १६९९) 
६. | (०३) (०५) परि. महा, मुंबई ४,५० ३,३७ ४५ 
(२२१० २३७२) 
शि (०२)(०९) श्रीगुगोस्मूरु, नांदेड (२२१० ७,८२,५७ ५,८६,९२ ७८,२५.७ 
3332) 
८.। (०२(२१)शावैमवरु,बारामती 9,83,3% ९६,६६ 9833.2 
(2290 ७८७९) 
एकूण २६,२१,१४ १९,१७,५० २,६२,११.४ 
२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. २,६२,११,४००/-(अक्षरी रुपये दोन कोटी बासष्ट लक्ष अकरा हजार 


चारशे फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून 
विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक 30.92.2029 


३. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५८८/व्यय-१३, 
दिनांक २१.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२३०१५२२१९०५१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO ही 
JOGDAND > 7 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औ षधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. 


सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


